सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) 
वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा 
भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावळी विहित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा:- 

१. सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८. महाराष्ट्र राज्य 
सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक संस्थांमधील 
जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखाळीळ ळोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) 
आरक्षण अधिनियम, २०१८. 

२. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त 
जाती), भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) 
अधिनियम,२००१. 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी१०९७/प्र.क्र.२/९७/१६-ब, दि. २९.३.१९९७. 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब, 
दि.५.१२.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८. महाराष्ट्र राज्य 


सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या 
प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधीळ नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, 
२०१८ अनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठी मंजूर संवर्ग संख्येच्या सरळसेवेच्या कोट्यातील 
भरण्यात येणारी १६ टक्के आरक्षणाची पदे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून भरणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे 
संवर्गामध्ये दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी भरावयाची पदे व त्यानंतर मंजूर पदसंख्येच्या सरळसेवेच्या 
कोटयातील संभाव्य भरावयाची पदे विचारात घेऊन चाळू भरती वर्षात तसेच त्यापुढील भरती वर्षाकरिता 
सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) या वर्गाकरीता आरक्षणाची गणना करतांना , संदर्भाधिन क्र. ४ 
येथील शासन निर्णय दि.५.१२.२०१८ सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब व परिशिष्ट क मध्ये नमूद केलेल्या 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा,असे निर्देशित केले आहे. 

२.  उक्तअधिनियमाची अंमलबजावणीसाठी स्पष्टता आणण्याकरिता उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथे 
नमूद केलेल्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट क निरसित करण्यात येत असून त्याऐवजी परिशिष्ट क 


यासोबत जोडल्या प्रमाणे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब 


३. भरती प्रक्रिया राबवितांना सुधारित परिशिष्ट क प्रमाणे कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, 
महानगरपालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था,स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, 
FESO, TMP अनुदान प्राप्त संस्था,विद्यापीठे,महकारी संस्था , शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 
अधिपत्त्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू राहील. याबाबत सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/आस्थापनांना सदर शुध्दीपत्रक तातडीने 
निदर्शनास आणण्याच्या दृष्टीने योग्य ते आदेशा निर्गमित करावेत. 


कि सदरहू शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८१२१९१७३२५४७००७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHIVAJI Br menerorasre 
RAGHUNATH ; 
DAUND 


सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 

६. मा. विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 

७. सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

८. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१०. प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा) 

११. प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

१७. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१८. प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब 


१९. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२०. सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 

२१. सचिव,राज्य माहिती आयोग, 

२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२३. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

२५. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२६. संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 

२७. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२८.संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

२९. संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 

३०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

३१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

३२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३४. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

३५.सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत,त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून 
कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३७. सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य, 

३८.निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब 


परिशिष्ट-क 


उदा. एखाद्या संवर्गात सरळेसेवेच्या कोट्यातील मंजूर पदसंख्या १५० आहे. दि.३० नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत या 
संवर्गात ९७ पदे कार्यरत असुन ५३ पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे गृहित धरल्यास त्या संवर्गाचा 
प्रवर्गनिहाय तपशील खालील प्रमाणे राहील- 


क त्त 
ope pes psf 


Eee 
व 
| |||. 


दि.०१.१२.२०१८ ते २९ 
दि. ३१.१२.२०१९ या 
कालावधीतील 
संभाव्य भरावयाची 
पदे 
eh ee 


वरिल उदाहरणात एकूण ८२ पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत.त्यावरून एसईबीसी वर्गाकरीता १६ cad 


पहिल्या भरती वर्षात | एसईबीसी करिता पहिल्या भर्षात एकूण | भरती प्रक्रियेअंती एसइबीसी वर्गाची प्रत्यक्ष 
एकूण भरावयाची पदे | भरावयाच्या पदांच्या १६ टक्‍्केनुसार | भरलेली व कार्यरत पदे 

येणारी पदे 
व्र १३.१२ १३ 
पुर्णांकात १३ पदे 
आरक्षणानुसार पदे निश्चित करताना खाली दिलेल्या उदाहरणानुसार कार्यवाही करावी. 


भरती वर्ष-१ 
(दि.१.१२.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१९) 


पहिल्या भरती वर्षात एसईबीसी करिता १३ पदे उपलब्ध होतील 


एकूण 23 १३ १४ ८२ 
भरावयाची पदे 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब 


भरती वर्ष-२ 
(दि.१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२०) 


दुस-या भरती वर्षात भरण्यासाठी ४५ पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वर्गाच्या आरक्षणाची गणना 


खालीलप्रममाणे करावी- 

पहिल्या भरती वर्षातील | एसईबीसी करिता एकूण | दुस-या भरती वर्षात | भरती प्रक्रियेअंती 
एकूण भरती केलेली पदे + | भरती करावयाच्या | एसईबीसी वर्गासाठी | एसईबीसी वर्गाची प्रत्यक्ष 
दुस-या भरती वर्षातील | पदांच्या १६ टक्‍्केनुसार | उपलब्ध पदे भरलेली व कार्यरत पदे 
भरावयाची पदे येणारी पदे 
ee २ ३ 8 
C2+84=9219 १२७ Rat पदांच्या १६ | स्तंभ २ प्रमाणे उपलब्ध | ७ 

TFH= २०.३२ पदे - पहिल्या भरती 

पुर्णांकात २० पदे वर्षात भरलेली व 


कार्यरत एसईबीसीची 
पदे 
२०-१३--७ 


दुस-या भरती वर्षात एसईबीसी करिता ७ पदे उपलब्ध होतील. 


दुस-या भरती 
वर्षात भरावयाची 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब 


भरती वर्ष-३ 


(दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ 


तिस-या भरती वर्षात भरण्यासाठी २३ पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी वर्गाच्या आरक्षणाची गणना 


खालीलप्रममाणे करावी- 
पहिल्या व दुस-या भरती | एसईबीसी करिता एकूण | तिस-या भरती वर्षात | भरती प्रक्रियेअंती 
वर्षातील एकूण भरती | भरती करावयाच्या पदांच्या | एसईबीसी वर्गासाठी | एसईबीसी वर्गाची प्रत्यक्ष 
करावयाची पदे + तिस-या | १६ टक्केनुसार येणारी पदे | उपलब्ध पदे भरलेली व कार्यरत पदे 
भरती वर्षातील Rea पदे 
Lee २ 3 8 
€2484423=940 १५० पदांच्या १६ Cab= | स्तंभ २ प्रमाणे उपलब्ध 8 
२४ पदे पदे - मागील दोन 
वर्षातील एसईबीसी ची 
कार्यरत पदे ( १ ल्या 
भरती वर्षातील - २ -या 
भरती वर्षातील कार्यरत 
पदे) २४-२० =¥ 


तिस-या भरती वर्षाअखेर एसईबीसी करिता २४ पदे उपलब्ध होतील. 


वि.जा.अ | भ.ज.ब | भ.ज.क 
३% 


पहिल्या भरती 23 १२ १४ ८२ 
वर्षात भरलेली पदे 


१५ ४५ 


इ.मा.व.| एसईबीसी | अराखीव | एकूण 
२% 


२ | दुस-या भरती 
वर्षात भरलेली पदे 


तिस-या भरती 
वर्षात भरावयाची 


Peet 


वरिलप्रमाणे आरक्षण गणनेची कार्यवाही जोपर्यंत सामाजिक व शौक्षणिक दृष्ट्या मागास 
वर्गाकरीता (एसईबीसी) सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८, 
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शौक्षणिक 
संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा 
पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ च्या कलम ४(१ (ख) अनुसार संवर्गातील मंजूर पदसंख्येच्या 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.५८१ ए/२०१८ /१६-ब 


सरळसेवेच्या कोट्याच्या १६ टक्के आरक्षणानुसार पुर्ण आरक्षित पदे उपलब्ध होत नाहीत,तोपर्यंत 
चाळू ठेवावी. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी १६ टक्के 
आरक्षणानुसार पुर्ण आरक्षित पदे उपलब्ध झाल्यानंतर मात्र प्रत्येक प्रवर्गनिहाय अनुज्ञेय 
टक्केवारीनुसार त्या-त्या प्रवर्गाची पदे भरण्यात यावीत. 


१) वरिलप्रमाणे एसईबीसी वर्गाच्या आरक्षणाची गणना करतेवेळेस उर्वरित मागास प्रवर्गाच्या 
(अजा,अज,विजा-भज,विमाप्र व इमाव) आरक्षणास बाधा न आणता करावी. 


२) पद भरती केलेल्या सामाजिक आणि दौक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांची 
बिंदुनामावलीत बिंदु क्रमांक ६ पासून नोंद प्रारंभ करून यानुसार त्यापुढे सदर वर्गासाठीच्या बिंदुंवर नोंद 
करावी. 

3) सुधारित बिंदुनामावळी तयार करताना सध्या असलेली संवर्गातील मंजूर पदसंख्येच्या सरळसेवा 
कोटयातील पदसंख्या लक्षात घेऊन आरक्षण बिंदु निश्चित करण्यात यावेत. भविष्यात संवर्ग संख्येत वाढ 
झाल्यास, अथवा घट झाल्यास, संबंधित वर्षाची बिंदुनामावळी तयार करताना सरळसेवा कोट्यातील 
पदसंख्येनुसार आरक्षित बिंदुंची संख्या त्या प्रमाणात जास्त अथवा कमी करण्यात यावी. 


४) सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी, त्यांच्या अधिनस्त सर्व आस्थापनांना वरील विविध संवर्गाच्या बाबतीत 
यानुसार योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सुचना द्याव्यात. प्रत्येक संवर्गाबाबत वरील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकारे कार्यवाही करण्यात आलेली आहे 
याची खातरजमा करण्यात यावी. 

५) सध्या आरक्षणासंदर्भात अस्तित्वात असलेले विविध शासन आदेश वरीलप्रमाणे सुधारण्यात आले 
असल्याचे गृहित धरण्यात यावे. 


KKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


